RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31748 
Reg. No. MCS/174/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ५६] 


मंगळवार , सप्टेंबर २७, २०१६ / आश्विन ५ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ८५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 

नगरविकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ७वा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

___ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ 


___ उद्घोषणा 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक न्यायाप्र- २०१५ /प्र.क्र . ४४३/ नवि -१७. — ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चे पोट - कलम (१), ( १अ) आणि ( २) यांच्या तरतुदीनुसार , शासन अधिसूचना, 
नगरविकास विभाग, क्र . एमसीओ. २०१४ / प्र.क्र . १७७ / नवि- १४ , दिनांक १५ जुलै २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) प्रसिद्ध केली असून त्याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाने अक्कलकुवा नगर पंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले होते व उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी अक्कलकुवा नगरपंचायत गठीत केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हानीत करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाच्या आता निदर्शनास आले आहे की , उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी विहित कार्यपद्धतीचेपालन करण्यात 
आले नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, रिट याचिका क्र . ८१७७/ २०१५ संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ रोजी 
दिलेल्या आदेशानुसार सदर अधिसूचना राज्य शासनाकडून आस्थागीत करण्याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार उक्त रिट याचिका खारीज करण्यात 
आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या प्रकरणाचे नव्याने कार्यवाही करण्यासाठी तातडीने उक्त अधिसूचना रद्द करण्याचे विचाराधीन आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४०) याच्या कलम ३४१ अ 
चे पोट -कलम (१), (१अ ) आणि ( २) यांच्या व महाराष्ट्र जनरल कॉजेस अधिनियम (१९०४ चा I) च्या कलम २१ च्या तरतुदीनुसार व 
त्यासंदर्भातील अन्य सर्व अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन उक्त अधिसूचना रद्द करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याचा आपला हेतू घोषित करीत 
असून तिचा मसुदा सोबत जोडला आहे. 

उक्त अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेण्याऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने ही उदघोषणा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी, नंदूरबार यांच्याकडे त्याची लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक असेल . 

उक्त कालावधीमध्ये मिळालेल्या अशा कोणत्याही आक्षेपावर शासनाकडून विचार करण्यात येईल . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - ८५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर २७, २०१६ / आश्विन ५, शके १९३८ 


प्रारुप अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक न्यायाप्र -२०१५ / प्र.क्र . ४४३ / नवि -१७. — ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चे पोट- कलम ( १), (१अ) आणि ( २) यांच्या तरतुदीनुसार , शासन अधिसूचना, नगरविकास 
विभाग , क्र . एमसीओ २०१४ / प्र.क्र . १७७/ नवि -१४, दिनांक १५ जुलै, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) प्रसिद्ध केली असून, त्याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने अक्कलकुवा नगर पंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले 
होते व उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी अक्कलकुवा नगरपंचायत गठीत केली होती . 

आणि ज्याअर्थी, सदर अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हानीत करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाच्या आता निदर्शनास आले आहे की , उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी विहित कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात 
आले नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, रिट याचिका क्र . ८१७७ / २०१५ संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेल्या आदेशानुसार सदर 
अधिसूचना राज्य शासनाकडून आस्थागीत करण्याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार उक्त रिट याचिका खारीज करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या प्रकरणाचे नव्याने कार्यवाही करण्यासाठी तातडीने उक्त अधिसूचना रद्द करण्याचे विचाराधीन आहे ; 

आणि , क्रमांक ज्याअर्थी महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम 
३४१ अ चे पोट - कलम (१ ), (१अ) आणि ( २) यांच्या व महाराष्ट्र जनरल कॉजेस अधिनियम ( १९०४ चा I) च्या कलम २१ च्या तरतुदीनुसार व 
त्यासंदर्भातील अन्य सर्व अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिसूचना रद्द करणेबाबत अधिसूचना काढण्यासंदर्भात शासन उद्घोषणा 
नगरविकास विभाग क्रमांक : न्यायाप्र- २०१५ / प्र. क्र . ४४३/ नवि- १७, दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ प्रसिद्ध केली असून त्यासंदर्भात आक्षेप मागविले 
आहेत ; 

आणि , ज्याअर्थी उक्त उद्घोषणेच्या अनुषंगाने प्राप्त आक्षेप / हरकतीवर विचार करून ते शासनानेनिकाली काढले आहेत 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४०) याच्या कलम ३४१ अ 
चे पोट -कलम (१), (१अ ) आणि ( २) यांच्या व महाराष्ट्र जनरल कॉजेस अधिनियम ( १९०४ चा I) च्या कलम २१ च्या तरतुदीनुसार व 
त्यासंदर्भातील अन्य सर्व अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन उक्त अधिसूचना रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज. ना . पाटील , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर २७, २०१६/ आश्विन ५ , शके १९३८ 


w 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 27th September 2016 


PROCLAMATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 


No . Nyayapra -2015 /CR .443 /UD - 17 . — Whereas by the Government Notification , Urban 
Development Department No. MCO - 2014 /C . R . 177/UD 14 , dated the 15th July 2015 (hereinafter 
referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by the 
sub - sections ( 1 ) , ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) , the Government of Maharashtra 
has specified the local area of the Akkalkuwa Nagar Panchayat as a transitional area and has 
constituted the “ Akkalkuwa Nagar Panchayat ” for the said local area ; 

And whereas, the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the High 
Court of Judicature at Bombay ; 

And whereas, it has also been brought to the notice of the State Government that the 
procedural requirements prior to the publication of the said notification have not been complied 
with ; 

And whereas, the Aurangabad Bench of the High Court of Judicature at Bombay has vide its 
order dated the 4th December 2015 , passed in writ petition No.8177 of 2015 in view of the 
communication from the State Government to keep the said notification in abeyance , disposed of 
the said Writ Petition ; 

And whereas with the view to take fresh proceedings in the matter, it is considered expedient 
to rescind the said notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub sections ( 1), ( 1A ) and ( 2 ) of section 
341A read with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah .XL of 1965 ) and section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government 
of Maharashtara hereby announces its intention to issue notification to rescind the said 
notification dated 15th July 2015 , the draft of which is appended herewith . 

Any person , who entertains any objection to issuance of the said notification , is hereby required 
to submit the same in writing with the reason therefor , to the Collector , Nandurbar District , 
within a period of thirty days, from the date of publication of this proclamation in the Maharashtra 
Government Gazette . 

Any such objections which may be received during the said period will be considerd by the 
Government. 


DRAFT NOTIFICATION 


No. Nyayapra - 2015 /CR . 443 /UD - 17. — Whereas by the Government Notification , Urban 
Development Department No. MCO - 2014 / C . R . 177 /UD 14 , dated the 15th July , 2015 (hereinafter 
referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by the 
sub - sections ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah .XL of 1965 ), the Government of Maharashtra 
has specified the local area of the Akkalkuwa Nagar Panchayat as a transitional area and has 
constituted the “ Akkalkuwa Nagar Panchayat” for the said local area ; 

And whereas, the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the High 
Court Judicature of Bombay ; 

And whereas , it has also been brought to the notice of the State Government that the 
procedural requirements prior to the publication of the said notification have not been complied 
with ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर २७, २०१६ / आश्विन ५, शके १९३८ 


And whereas , the Aurangabad Bench of the High Court of Judicature at Bombay has vide its 
order dated the 4th December 2015 , passed in writ petition No.8177 of 2015 in view of the 
communication from the State Government to keep the said notification in abeyance , disposed of 
the said Writ Petition ; 

And whereas ,with the view to take fresh proceedings in the matter , it is considered expedient 
to rescind the said notification ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred by sub sections ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 
341A of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 (Mah . XL of 1965 ) read with sections 21 of the Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ) 
and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtara published 
proclamation No. Nyayapra - 2015 /CR . 443 /UD - 17 , dated 27th September 2016 and invited 
objection to its proposal of rescinds the notification ; 

And whereas, the objections received , pursuant to the said proclamation within the period 
specified therein , have been considered by the Government ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 
341A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 (Mah .XL of 1965 ) read with sections 21 of the Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ) 
and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtara hereby rescinds 
the said notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. N . PATIL 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


